Slated विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक 
आयुक्त, (गट-अ) या संवर्गातून उप आयुक्‍त, (गट-अ) या 
संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
Hed , रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१२५/प्रशा-२ (रोजगार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रं. एसआरव्ही-२००८/ प्र.क्र. १५९/कार्या-१२, 
दि. १.०८.२०१९. 
२) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे 
क्रमांक : कौविरोवठआ-२/आस्था/अराप/(६४/१७)/३८५, दि. ३१.१२. २०२० चे पत्र 


शासन आदेश :- 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक आयुक्‍त (गट-अ ) ( वेतनश्रेणी 
एस-१८ : रु.४९१००-१५५८०० ) या संवर्गात कार्यरत असलेल्या खाली नमूद करण्यात आलेल्या 
अधिका-यास उप आयुक्‍त (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस २३ : रु.६७७००-२०८७००) या संवर्गात तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर अधिका-यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना स्तंभ -५ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी खालील अटीच्या अधीन राहून या आदेशान्वये करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकार्‍यांचे नांव प्रवर्ग | सद्या कार्यरत असलेल्या | पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात 


व पदनाम कार्यालयाचे नांव आलेल्या कार्यालयाचे नाव. 
i 2 3 ॥: 0 | ५ 
| श्री. द.ल. ठाकरे, | खुला | जिल्हा कौशल्य विकास, | उप आयुक्त, 
सहायक आयुक्‍त रोजगार व उद्योजकता | कौशल्य विकास, रोजगार व 


मार्गदर्शन केंद्र, अकोला । उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय 
अमरावती. (Rad पदी) 


२ . उपरोक्त अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
१). सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रं. २८३०६/२०१७ 
च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेल्या दि. ७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे .तसेच दि.७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१२५/प्रशा-२ (रोजगार) 


2) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळल अधिका-यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

३) सदर अधिका-यांना देण्यात येणारी तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द या आदेशाच्या दिनांकापर्यंत 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 

४) उपरोक्त अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांना 

पदोन्नतीविषयक लाभ अनुज्ञेय रहातील. 

५) पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या उपरोक्त अधिका-यांनी त्यांच्या नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 
व्हावे, त्यांनी अनाधिकृतपणे रजेवर जावू नये किंवा पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी निवेदन/अर्ज देऊ 
नये, तसे केल्यास ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ चे उल्लंघन झाल्याने ते 
शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 

६) उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांचे पदोन्नतीचे / नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून तात्काळ 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे .त्याप्रमाणे ते विहीत मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी 
हजर झाले नाहीत, तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन शासन निर्णय सामान्य 
प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दि. १२.९.२०१६ मधील तरतूदीनुसार 
शासन स्तरावरुन पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी . 

ैः आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता , नवी मुंबई यांना कळविण्यात येते की, वरील 
पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे . 
तसेच सदर अधिकारी हे कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे . 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥1॥8/959॥9.9०५.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३११२८१८४३४३५९०३ असा आहे .हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRABHAKAR ATMARAM SANKHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 


Pp RA B H A KA R EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b6716914d02e353 160fac648 


08fec76c25d6d90, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

ATM A RAM SA N KH E seriaINumber=2F853CAC13002D53D7034663C6FOD48D3ADE65B72 
22B4D38B6E5902DB13A4750, cn=PRABHAKAR ATMARAM SANKHE 
Date: 2023.11.28 18:43:48 +05'30' 


( प्रभाकर संखे) 
प्रती, अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
१) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
२) उप आयुक्त, HRCA विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, अमरावती 
३) सर्व संबंधित अधिकारी ( आयुक्तांमार्फत) 
प्रत, 
१.मा. मंत्री, कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१२५/प्रशा-२ (रोजगार) 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 

८. सर्व सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, (कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 

९. निवड नस्ती. (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


